प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
श्री. कैलास बिराजदार, उप अभियंता (यांत्रिकी) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांकः प्रतिनि-२०२२/ प्र.क्र.६२/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २८.४.२०२२ 


वाचा:- जलसंपदा विभाग, शासन आदेडा क्र.प्रतिनि-२०२१/प्र.क्र.२६७/२१/आ(वर्ग-२), 
दि.१५.३.२०२२ 


शासन seat 


जलसंपदा विभागाने उपरोक्त संदर्भाधीन दि.१५.३.२०२२ च्या शासन आदेशान्वये श्री. कैलास गुरूनाथ 
बिराजदार, उप अभियंता (यांत्रिकी) यांच्या सेवा सार्वजनिक बांधकाम विभागास प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी 
तीन वर्षाच्या कालावधीकरिता उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. या आदेशान्वये श्री. बिराजदार, उप अभियंता 
(यांत्रिकी) यांना अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील उप अभियंता (यांत्रिकी), सा.बां. (यांत्रिकी) उप विभाग, उस्मानाबाद या रिक्‍त पदावर सक्षम 
प्राधिकार्‍्याच्या मान्यतेने सविस्तर पदस्थापना देण्यात येत आहे. 
२. अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, मुंबई यांनी श्री.बिराजदार, 
उप अभियंता (यांत्रिकी) यांना नियुक्तीच्या ठिकाणी रूजू करुन घ्यावे. श्री. बिराजदार, उप अभियंता (यांत्रिकी) 
यांनी नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्वीकारावा व पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक नियंत्रक अधिकारी यांनी 
शासनास कळवावा. 

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४२८११४५४८९८१८ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

PATIL SWATI FF MAWARASHTRA,ou-PUBLCW 


2.5.4.20=a08a4a756cd7e1e1ea2a6f91922d 10f103cebd4479009332254 
4672eefd3784b, postalCode=400032, 


, t=Maharashtra, 
serial INumber=41A9218232BBAEA65861213D86D108EA7C48905DASF 
33DBA9C8F6662CB8F9E18, cn=PATIL SWATI SACHIN 
Date: 2022.04.28 11:46:55 +05'30° 


(स्वा.स. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , नागपूर 
२. अपर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन AT क्रमांकः VOSCIVA-202Y/ प्र.क्र.६२/सेवा-२ 


. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 

. मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 

. अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद 


श्री. कैलास गुरूनाथ बिराजदार, उप अभियंता (यांत्रिकी) यांना अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई यांच्यामार्फत. 


. खाजगी सचिव, मा. मंत्री (सा. बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) 


खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री (सा. बां) (सार्वजनिक उपक्रम)/मा. राज्यमंत्री, सा.बां., (सार्वजनिक 
उपक्रम), मंत्रालय, मुंबई. 


. अपर मुख्य सचिव, (सा.बां.वि.)/सचिव (रस्ते)/सचिव(बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक 


बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 


१०. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


